संत ज्ञानेश्वर विद्याप्रसारक संस्था, 
जेऊर पाटोदा, जि.अहमदनगर 
संचालित संत ज्ञानेश्वर इंग्लिडा मिडियम 
स्कूल, कोपरगांव, जि. अहमदनगर या 
शाळेचे जेऊर पाटोदा, जि. अहमदनगर 
येथे स्थलांतर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४०५/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ५ जुले, २०२२ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.प्राथ-४/टे-२०१/स्थलांतर/२०१७- 
१८/१७६२, दिनांक ०६ मार्च, २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
संत ज्ञानेश्वर विद्याप्रसारक संस्था, जेऊर पाटोदा, ता.कोपरगाव, जि.अहमदनगर संचालित संत 
ज्ञानेश्वर short मिडियम स्कूल, कोपरगाव, जि.अहमदनगर या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित 
प्राथमिक शाळेचे (इयत्ता १ ली ते ८ वी), मातोश्रीनगर, जेऊर पाटोदा, ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर येथे 
स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेच्या सध्याच्या जागेत असलेल्या अपु-या भौतिक सुविधांमुळे सदर शाळेचे 
संस्थाचालकांच्या मालकीच्या जागेत मातोश्रीनगर, जेऊर पाटोदा, ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर येथे 
स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी 
व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(2) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावरील शाळा असल्याने शाळेत कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(३) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मूळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व acted बदळ होणार 
नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४०५/एसएम-१ 

(4) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे Masa 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०५१५३५३१६२२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM = 
MUNDHE 


(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 

३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, अहमदनगर 

४. अध्यक्ष/ सचिव, संत ज्ञानेश्वर विद्याप्रसारक संस्था, जेऊर पाटोदा, ता. कोपरगाव, 
जि.अहमदनगर 

५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


